Reg . No . NPCITY / 236 / 2015 - 17 


# 


S 


ALTEEN 


KASALA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ४७ ] 


गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३१ , किंमत : रुपये १०-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 
१ - २ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती १ -३१ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८३० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- कली- कावि -३७० - २०१६. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यानी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक भूसं .-अका-कावि -२९४-२०१६, दिनांक ०९ -०६ 
२०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 


अ - एक - १( १४९७). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


. 


- 


- 


तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांनी, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , विचारात घेतल्यानंतर उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , 

उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषित करण्यात आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

___ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
भू . सं . प्र. क्र . ०३-४७- १५ - १६, मौजा शिरपुर , तालुका आर्णी,जिल्हा यवतमाळ. 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


अपा 


भूसंपादन किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


. 


. 


१३/ १अ 
१३/ १ब 
१३ / १क 


४ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - उमरी पठार पाझर तलाव . 

पाझर तलावाचे काम सांडवा करीता. 
: - या प्रकल्पाद्वारे शिरपुर पाझर तलाव सांडवा करीता लाभ होणार असून पाणीसाठा 

निर्माण होणार आहे . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार 
आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 

अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव शिरपुर, तालुका आर्णी, जिल्हा यवतमाळ . 
अ . क्र . 

भूमापन क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट नंबर 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


. 


१३ / १अ 


० ०२ 


१३/ १ब 


w 


१३/ १क 


एकूण 


०३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


३ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


निरंक 


टीप.- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी ( लाभक्षेत्र), यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २८३१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उपजी.-भू.सं.रप्र- कली- कावि -८३३ -२०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक प्र. अ.- भूसं .रप्र .- कली- कावि - ३७१ -२०१६ , दिनांक ०३-०५ 
२०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यांनी, कलम १५ च्या पोट -कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , 
उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुर्नवसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

___ त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वयेजिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ,जिल्हा यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भू. सं.प्र.क्र . ०८ -४७-१५-१६, मौजा चापर्डा, तालुका कळंब , जिल्हा यवतमाळ. 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा/ 
गट क्रमांक 


( २) 


( ३ ) 


ho 


१११ 


० 


० 


११२ 
११३ 
११४/ १ 
११४/ २ 


० 


० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची एक - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


११४/ १अ 


० 


११४ / १ब 


० 


११४/ १क 


० 


११४ / २अ 


० 


११५ 


० 


५८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण क्षेत्र 


१४ ५९ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - वर्धा-नांदेड, मार्गे यवतमाळ- पुसद नवीन रेल्वे लाईन करीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद नवीन रेल्वे लाईन चे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरक 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सांराश ) 


निरंक 


टीप .- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


सचिंद्र प्र . सिंह , 


दिनांक १५ आक्टोबर , २०१६ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


ch 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . २८३२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कावि- क . लि .- उपजि . भू. सं .- लसिंका - ५५२- २०१६. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधि 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४- प्र.क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

आणि तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ल . सिं . कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८ -२००८- २००९ , गांव : हिंगणा- इसापूर , तालुका नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा. 
अ . क्र . जुना घर नंबर / खुली जागा बांधकाम क्षेत्र एकूण क्षेत्र 
नवीन घर नंबर 

( ४) 
चौ . मी . चौ . मी . 

चौ . मी . 
१ १/१४३ ३१.४३ ।। 

८१. ६५ 

११३. ०८ 
२/ १४१ १२५ .२३ ३७. २४ 

१६२.४७ 


न प्रकरण 


( २) 


अ- एक - २( १४९७) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची - एक -चालू 


(५ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


३/ १४२ 


० .०० 


४५ . २० 


४५. २० 


४ / १३६ 


५/ १३८ 


६/ १३९ 


४८९ . ४७ 


० . ०० 


४८९ .४७ 


७ / १३७ 


८ / १४० 


० .०० 


१७.०७ 


१७.०७ 


९ / १२८ 
९ / १२९ 


१३९ . ७४ 


२ .०४ 


१४१. ७८ 


९ / १३० 


३ . ३९ 


१३.१९ 


१६. ५८ 


९ / १३१ 


३. २८ 


१४ . १८ 


१७. ४६ 


९ / १३२ 


२५ . १९ 


१८ . ७२ 


४३.९१ 


५० .२७ 


५५. १७ 


१०/ १०९ 
१०/ १०८ 


४.९० 
१६.२४ 


२२. ५१ 


३८ . ७५ 


११/ ११२ 


० .०० 


३५. ९४ 


३५.९४ 


११ / ११४ 


० . ०० 


४८ . ६१ 


४८ .६१ 


११ / ११३ 


० .०० 


१८ .९८ 


११ / ११० 


० . ०० 


२९ .६२ 


१८ .९८ 
२९ . ६२ 
२३ . ३३ 
४८ . ०० 


११/ १११ 


०.०० 


२३. ३३ 


१२ / ११५ 


३३ . ५० 


१४. ५० 


१२/ ११६ 


३१.०५ 


२६ .४३ 


५७ . ४८ 


१३/ १२१ 


१३/ २०० 


११२.०६ 


९७. ९२ 


२०९ .९८ 


१३/ २०१ 


१३/ १२२ 


१४/ ११८ 


५६ .५३ 


० .०० 


५६ .५३ 


२३ . ४० 


५२. ९५ 


७६ .३५ 


१५/ ५ 
१५/ ६ 


७६. ६५ 


१ .९५ 


७८ . ६० 


१६ / ३ 


२३ .८५ 


८४ .५३ 


१०८ . ३८ 


१७/ २ 


७२. ०८ 


३० .०२ 


१०२. १० 


१८ / ४ 


७. ७४ 


१८ .३७ 


२६.११ 


१९ /११ 


१५. ३२ 


६६ .९१ 


५१.५९ 
१९ .६७ 


१९ / १० 


१६८ . ४४ 


१८८ . ११ 


२० / १५ 


० .०० 


२३ .०५ 


२३ .०५ 


२० / १६ 


० . ०० 


२४ . ६६ 


२४ . ६६ 


२० / १७ 


० .०० 


४१. ६२ 


४१. ६२ 


२१ / १४ 


३४ .९० 


३७. ६२ 


७२ .५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची-एक - चालू 


(४ ) 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ मी . 


चौ . मी . 


२१/ १३ 


___ ० .०० 


१८ . ०६ 


१८ .०६ 


२२/ १८ 


१८.८० 


२७.६५ 


४६.४५ 


२२/ १९ 


२७ .०० 


३३.०० 


६०.०० 


२३/ २३ 


३२. ३६ 


४४. ७० 


७७.०६ 


२३ / २० 


३३. २० 


६०.४१ 


२३/ २१ 


१५.९६ 


४५ .०९ 


२७. २१ 
२९ .१३ 
१८ .२६ 
३३४ .५९ 


२३/ २२ 


३५ .८२ 


५४.०८ 


२४/ २५ 


३३.८७ 


३६८ . ४६ 


२५ / २६ 


१४. ७९ 


३४ . ७८ 


४९ . ५७ 


२६/ २७ 


२६/ २८ 


८ . ६२ 


४४. ५६ 


५३.१८ 


२६/ २९ 


३ . ०३ 


१२. ३६ 


१५ . ३९ 


२६ / ३० 
२६/ ३१ 


४ . २६ 


११. ७४ 


१६. ०० 


२६ / ३२ 


२७/ ३३ 


५५ . ७१ 


३५ .०४ 


९० . ७५ 


२८ / ४४ 


० . ०० 


८३. ५० 


८३. ५० 


२८ / ४५ 


२९ / ४६ 


१६३.०८ 


० . ०० 


१६३ .०८ 


० . ०० 


५६.८७ 


५६ .८७ 


३०/ ४९ 
३१ / ६१ 


१७ .४६ 


५७.१४ 


३९.६८ 
४९ . २७ 


३१/ ६० 


२९ . १८ 


७८ . ४५ 


३२/ ६६ 


४२. ४० 


१३८ . ७३ 


९६.३३ 
४६. ३२ 


३३ / ६५ 


११. ६८ 


५८ . ०० 


३४/ ५९ 


२८ . १३ 


५१.७७ 


७९ .९० 


३५ / ६४ 


३४. ९० 


९० . ७९ 


३६/ ७८ 


५५.८९ 
११९ .१९ 
१२४ .८१ 


४० .८३ 


१६० .०२ 


२६.९९ 


१५१ . ८० 


३७/ ५७ 
३८ / ७४ 


३८ / ७३ 


४३. १० 


४६. ६४ 


८९ . ७४ 


३८ / ७५ 


३८ 


३८ / ७२ 


० .०० 


४२. ४३ 


४२.४३ 


३८ / ७१ 


३९ . २३ 


० .०० 


३९ .२३ 


३८ - अ / ७७ 


६ .४१ 


४७ .१४ 


५३.५५ 


३९ / ७० 


४४ . ७७ 


३० .२० 


७४ .९७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 


(५ ) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


३९/ ६९ 


४. १९ 


२६. ६२ 


३० .८१ 


४०/ ६७ 


० .०० 


२६. ३१ 


२६.३१ 


४०/ १६५ 


० . ०० 


२२ . ०० 


२२ . ०० 


४०/ १६३ 


० . ०० 


५० . ५८ 


५० . ५८ 


४० / १६४ 


१८ .४४ 


३४ .९७ 


५३ .४१ 


४१/ ९० 


० .०० 


२२. २८ 


२२. २८ 


४१ /९१ 


२६. ९८ 


३१ .६७ 


५८ . ६५ 


४१/ ९२ 


३८ .७० 


५६ . २० 


१७. ५० 
०.०० 


४१ / ८९ 


४५. ५५ 


४५. ५५ 


४२/ ८८ 


१४ .९५ 


६७. ७६ 


८२. ७१ 


४३ /८४ 


३९ . ६२ 


४० .१२ 


७९ . ७४ 


४४ /८३ 


५६ . ७८ 


५२ . ३७ 


१०९ . १५ 


४५/ १०१ 


४१ .२१ 


२१. १२ 


६२. ३३ 


४५/ १०० 


६० .२५ 


२० .१५ 


८०. ४० 


४५/ ९९ 


६०.६१ 


२५. ०४ 


८५.६५ 


४५ / ९८ 


११५ .०२ 


५५. २८ 


१७० . ३० 


४५ /९७ 


२११.२६ 


२७. ७३ 


२३८ .९९ 


४६/ १०२ 


० . ०० 


२० .२३ 


२०. २३ 


४६ / १०३ 


० .०० 


४०. ७१ 


४० . ७१ 


४६/ १०४ 


० . ०० 


१९ .०२ 


१९ .०२ 


४७/ १०५ 


१७. १० 


४० .८४ 


५७. ९४ 


४७/ १०६ 


२६ . १८ 


१८ . ५५ 


४४ . ७३ 


४८ / ९४ 


४९ / ९५ 


६१.०२ 


० . ०० 


६१.०२ 


५०/ ९६ 


५० 


१०१ 


५१/ ४७, ४८ 


३१.१६ 


१५. ५६ 


४६ . ७२ 


१०२ 


५२/ ५५ 


१४० . ७० 


० . ०० 


१४० . ७० 


१०३ 


५२/ ५४/ २ 


० .०० 


८०. ७३ 


८० .७३ 
०.०० 


१०४ 


५३/ ५३ / २ 


२९ . ९५ 


२९ . ९५ 


१०५ 


५३/ ५२/ २ 


० .०० 


२२ . ३७ 


२२ .३७ 


१०६ 


५३/ ५४ / १ 


२२. ८९ 


२७. ५३ 


५० .४२ 


१०७ 


५४/ १०७ 


२२.४७ 


३७. ५८ 


६० .०५ 


१०८ 


५५ / ५३ / १ 


० .०० 


३१. ४४ 


३१. ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची-एक - चालू 


(२) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१०९ 


५५ / ५२/ १ 


० . ०० 


२४.०० 


२४ .०० 


११० 


५५/ ५१ 


२९ . ७१ 


० . ०० 


२९ . ७१ 


१११ 


५६/ १४६ 


९९.५३ 


७१. ७६ 


१७१ .२९ 


११२ 


५६/ १४४ 


३१.९२ 


४३.१७ 


७५ .०९ 


११३ 


५६/ १४५ 


२२१ .४४ 


१७. ४० 


२३८ .८४ 


११४ 


५७ / ५० 


० .०० 


२८ .९७ 


२८ .९७ 


११५ 


५८ /८७ 


८७. ६७ 


० .०० 


८७. ६७ 


११६ 


५८ / ८६ 


३५ . ५५ 


० .०० 


३५ .५५ 


११७ 


५८ /८५ 


१०१ .४२ 


० . ०० 


१०१.४२ 


११८ 


२२ .६२ 


४० .१६ 


६२. ७८ 


५९/ ६३ 
६०/ ६२ 


११९ 


५७.८६ 


२८ .४२ 


८६. २८ 


१२० 


६१/ १२ 


१६.९० 


३८ .०४ 


५४ .९४ 


१२१ 


६२/ ८ 


१ .७७ 


६८ . ३२ 


१२२ 


६३/ ९ 


५६ . ५८ 


६३ .०० 


६६.५५ 

६.४२ 
१०.६९ 
३१.९५ 


१२३ 


६४ / ४ 


२२ . २७ 


३२.९६ 


१२४ 


६५ / १४७ 


७६ . २२ 


१०८ . १७ 


१२५ 


६५ / १४८ 


२३ . ३७ 


५२ .७५ 


७६ . १२ 


१२६ 


६६/ १५१ 


० .०० 


१०२ .२६ 


१०२ . २६ 


१२७ 


६७ / १ 


१७६ . ४७ 


६३ . ५० 


२३९ .९७ 


अ . क्र . 


८ - अ अनुक्रमांक 


खुली जागा 


एकूण क्षेत्र 


( २) 


बांधकाम क्षेत्र 

( ४) 
चौ. मी . 


( ५ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१२८ 


१२० 


२४ .४६ 


० .०० 


२४ .४६ 


१२९ 


११९ 


० . ०० 


६८. ६२ 


१३० 


१२३ 


० . ०० 


६६. ७९ 


६८. ६२ 
६६. ७९ 
८४.९३ 
८१.९० 


१३१ 


१२४ 


० . ०० 


८४.९३ 


१३२ 


१२५ 


२०. ५० 


१०२ . ४० 


१३३ 


१२७ 


४४ . २१ 


० .०० 


४४.२१ 


१३४ 


१३३ 


२७. ११ 


० . ०० 


२७.११ 


१३५ 


१३४ 


४४ .३५ 


२.४६ 


४६ .८१ 


१३६ 


१३५ 


२०.५२ 


० .०० 


२०.५२ 


१३७ 


१४९ 


० . ०० 


५ . २१ 


५. २१ 


१३८ 


१५४ 


७७ .५६ 


८० .७२ 


१५८ . २८ 


अ- एक - ३( १४९७) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 


(५) 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१३९ 


१५५ 


२६ . ३३ 


१८ .४५ 


४४ . ७८ 


१४० 


७६ 


० .०० 


२५६. ६९ 


२५६.६९ 
२५६.६९ 


१४१ 


१९३ 


० .०० 


२५६. ६९ 


१४२ 


१८२ 


२५६ . ६९ 


० . ०० 


२५६. ६९ 


१४३ 


१८४ 


२४० .९५ 


० .०० 


२४० .९५ 


१४४ 


१८५ 


१८३.७३ 


० .०० 


१८३. ७३ 


१४५ 


१८१ 


१८६ . २८ 


० .०० 


१८६ . २८ 


१४६ 


४० , ४१, ४२,४३ 


८१.९० 


१५ . ३७ 


९७.२७ 


१४७ 


१८६ 


८९ .५३ 


० . ०० 


८९ .५३ 


१४८ 


२९८ .३५ 


० .०० 


२९८ .३५ 


१४९ 


१५० 


१५१ 


४८ .०० 


० .०० 


४८ .०० 


१५२ 


१५३ 


२१९ .२३ 


२ .९६ 


२२२. १९ 


१५४ 


८७. २७ 


० .०० 


८७. २७ 


१५५ 


२१० 


। 


१५६ 


२१९ . १७ 


०.०० 


२१९ . १७ 


१५७ 


२१२ 


२६ . ७९ 


१७.०५ 


४३.८४ 


१५८ 


२१३ 


२१.८१ 


२९ .०३ 


५० .८४ 


१५९ 


१६६ 


० .०० 


२५.६१ 


२५ . ६१ 


१६० 


१६७ 


९८ . १७ 


०.०० 


९८ .१७ 


१६१ 


१९८ 


१७. ६३ 


११. ७३ 


२९ . ३६ 


१६२ 


५० . ७३ 


८ .८५ 


५९ . ५८ 


१६३ 


० . ०० 


३७ .१७ 


३७. १७ 


१६४ 


२५. ३५ 


४० .१७ 


६५ .५२ 


१६५ 


१०६.१७ 


० . ०० 


१०६ .१७ 


१६६ 


१५ .५७ 


१६. ६० 


३२ . १७ 


१६७ 


३२ .४९ 


० .०० 


३२. ४९ 


१६८ 


२९ . ११ 


० .०० 


२९ .११ 


१६९ 


८० / १ 


२२ . ८२ 


० .०० 


२२ .८२ 
१२९ . ४९ 


१७० 


२०५ 


१२९ . ४९ 


० . ०० 


१७१ 


८० / २ 


२४. ९९ 


० . ०० 


२४ . ९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


११ 


अनुसूची-एक - चालू 


(३ ) 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१७२ 


१५६ 


९२. ०० 


४० .०२ 


१३२ .०२ 


१७३ 


१५३ 


५६.८८ 


३५. २६ 


९२.१४ 
९३.९३ 


१७४ 


१५२ 


९३.९३ 


० . ०० 


१७५ 


१५९ 


३४. १० 


४३. ९६ 


७८ .०६ 


१७६ 


१८७ 


० . ०० 


९ . ५० 


९ . ५० 


१७७ 


१९१ 


१७८ 


१८८ 


१७९ 


१९० 


२५१. ५३ 


० .०० 


२५१.५३ 


१८० 


१८९ 


१८१ 


१९२ 


१८२ 


१५८ 


३४. ७७ 


१७८ .४४ 


१८३ 


१५७ 


१४३ .६७ 
३६७.३१ 
६५ .८६ 


११. ७० 


३७९ .०१ 


१८४ 


१६८ 


० .०० 


६५ .८६ 


१८५ 


१७३ 


१९५.५३ 


० .०० 


१९५.५३ 


१८६ 


१७२ 


१८७ 


१९९ 


१९० .४१ 


० . ०० 


१९० .४१ 


१८८ 


१९६ 


३४३. ७० 


० . ०० 


३४३. ७० 


१८९ 


१९७ 


२१३.५१ 


० . ०० 


२१३.५१ 


१९० 


१९४ 


२३७. ३२ 


० . ०० 


२३७. ३२ 


१९१ 


१७५ 


९० . ६५ 


० .०० 


९०.६५ 


१९२ 


१७४ 


१८३. ६० 


० .०० 


१८३. ६० 


१९३ 


१७१ । 


१९४ 


१७६ 


१९५ 


१७७ 


२७८ . ७० 


२१.९४ 


३०० .६४ 


१९६ 


१७८ 


१९७ 


११७ 


० .०० 


८२.६९ 


१९८ 


१२६ 


८२.६९ 

६७. ४६ 
१२९.३८ 


० . ०० 


६७. ४६ 


१९९ 


८अ नाही 


१८५.११ 


५५.७३ 
२९.२२ 


२०० 


८अ नाही 


१२३ . २२ 


१५२. ४४ 


२०१ 


८अ नाही 


१५२ .५६ 


० . ०० 


१५२. ५६ 


२०२ 


८अ नाही 


३४७.०७ 


० . ०० 


३४७.०७ 


२०३ 


एकूण . . 


१२४१३. ७० 


४०५२.६९ 


१६४६६. ३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


- 


जिगांव प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


। 


जिगांव प्रकल्प बुडीत क्षेत्रात जाणा- या गावठाणातील घरांचे जमिनीचा भू - संपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


। 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर 
यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार 
आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण 
भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे . यामध्ये वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत 
असल्यामुळे अथवा संपूर्ण गावातील व्यक्ती विस्थापित होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणामनिर्धारणाचा सारांश 


महाराष्ट्र शासन अधिसूचना असाधारण भाग- ४ अ, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे . कार्यकारी अभियंता , जिगांव उपसा 
सिंचन विभाग , खामगांव यांनी दिनांक २० -०६- २०१६ रोजी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रात सदर प्रकल्पास सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट असल्याचे नमूद 
आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 

तील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक -यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी 

सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 
आवश्यकता आहे . सबब प्रशासक नियुक्तीचा तपशील खालीलप्रमाणे . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा 


दरचा प्रक 


आवश्यकता 


सबब प्रशार 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशिल . 


महसूल व वन विभाग यांची अधिसूचना 
क्रमांक : आरपीए- २०१५ /प्र.क्र . १२९( २)/र- १ , 
दिनांक : १० जून , २०१५ . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( ल. सिं . का ) जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


डॉ . विजय झाडे, ( भा .प्र . से .), 

जिल्हाधिकारी, 


बुलडाणाः 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ . 


बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


१३ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८३३ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्रमांक १३३- २०१६. 

श्री . र . ना . हिवसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना दिनांक ०६- ०९ - २०१६ ते ०८ -०९ - २०१६ पावेतो 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ०३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . १३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . प्र . ल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील 
नियम , ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २८३ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . ए. एस . कलोती, जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा यांनी पाहावा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . २८३५ . 


आदेश 


क्रमांक १३६- २०१६ . 


__ श्री . र. ना . हिवसे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९(२ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . र . ना . हिवसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 
___ श्री . र. ना . हिवसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा सहाय्यक सत्र । 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २४८ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्रीमती रे. रा . देशपांडे , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक ०६- ०९ - २०१६ ते ०८ - ०९ - २०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ०६-०९- २०१६ चे सकाळपासून ते 
दि . १३-०९ -२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती आर . एच . झा , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . २८३४ . 


श्रीमती रे . रा . देशपांडे , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील. 


आदेश 


क्रमांक १३४ -२०१६. 


श्री . प्र . ल . गजभिये, जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा यांना दिनांक ०६- ०९- २०१६ ते ०८ - ०९ - २०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ०३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दि . १३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रे . रा . देशपांडे, द्वितीय सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . ए. एस . कलोती, जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा यांनी पाहावा . 


श्रीमती रे . रा . देशपांडे, द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम , 
७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे अर्जित रजेच्या खाती एकूण १२० दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्री . प्र . ल . गजभिये, जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


अ- एक - ४ ( १४९७). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८३६ . 


आदेश 


श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मोताळा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या 
खाती एकूण १०२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक १३७ - २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८३८ . 


आदेश 


श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , देउळगाव राजा यांना दिनांक ०६- ०९ - २०१६ ते ०८-०९- २०१६ 
पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . १३ - ०९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती सा चं. साराणी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग देउळगाव राजा, यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग , देउळगाव राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


क्रमांक १३९ - २०१६ . 


श्रीमती वि . म . देवर , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर खामगांव 
यांना दिनांक २५- ०८ - २०१६ ते २६- ०८ - २०१६ पावेतो दोन दिवस वैद्यकीय 
कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती व . वि . सावरकर , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग देउळगाव राजा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, देउळगाव राजा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्रीमती वि .म . देवर , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खामगांव 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग , देउळगाव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम , ७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १६८ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वि . म . देवर , तृतीय सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , खामगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेच्या 
गेल्या नसल्या तर त्या तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहील्या असत्या . 

श्रीमती वि . म . देवर , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम , ७०( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ८१ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२ ( दोन ) 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०४ ( चार) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८३७ . 


आदेश 


क्रमांक १३८ - २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८३९ . 


आदेश 


क्रमांक १४०- २०१६ . 


श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, मोताळा यांना दिनांक 
०६-०९- २०१६ ते ०८ -०९ -२०१६ पावेतो ०३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती आर. एच . झा , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर मोताळा , हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ज्ञा . र . दंडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , मोताळा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , मोताळा राजा 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . वि . म . पथाडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना दिनांक १६- ०८ - २०१६ ते २६- ०८ - २०१६ पावेतो 
११ ( अकरा ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री वा . तु . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- १, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ -३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


१५ 


श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३१२ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . म . पथाडे,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४१ . 


आदेश 


श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ 
मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांचे रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६१ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
११ ( अकरा) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


__ क्रमांक १४२- २०१६. 

श्री . आ . गं . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगांव यांना दिनांक ०६-०९ -२०१६ ते 
०८ - ०९ - २०१६ पावेतो ०३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०३-०९- २०१६ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . १३-०९-२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह दिनांक १० - ०९ - २०१६ चे लोकन्यायालयास 
हजर राहण्याचे अटीवर मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती अ . मो . शाह , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग शेगांव , यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . आ . गं . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४० . 


आदेश 


क्रमांक १४१ - २०१६. 


श्री . वा . तु . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव यांना दिनांक ०६-०९ - २०१६ ते ०८ - ०९ - २०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०३- ०९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३-०९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . गं. म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
दिनांक ०६ - ०९ - २०१६ ते ०८ - ०९ - २०१६ पावेतो श्री दि . द . ममदापुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश - २, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , खामगांव आणि 
दिनांक ०३- ०९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०६-०९ - २०१६ चे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो तसेच दिनांक ०८ -०९ -२०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १३-०९ -२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो श्री . ए. एस . कलोती , 
जि . न्या .-२, बुलडाणा यानी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा. 
___ श्री . वा . तु. सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- १ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


श्री . आ . गं . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १२५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४२ . 


आदेश 


क्रमांक १४३ - २०१६. – 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वा . तु . सुर्यवंशी , जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ , तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्रीमती व . वि . सावरकर, द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, खामगांव यांना दिनांक ०६- ०९ - २०१६ ते 
०८ - ०९ - २०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०३-०९- २०१६ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . १३- ०९ -२०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह दिनांक १० -०९ - २०१६ चे लोकन्यायालयास 
हजर राहण्याचे अटीवर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . वा . तु. सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- १, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम , 
७०( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांचे रजा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३- ९ , शके १९३८ 


एकूण ९५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती अ . मो . शाह , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग शेगांव , यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्रीमती व . वि . सावरकर , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर 
त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ .. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४४ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व . वि . सावरकर , द्वितीय सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , खामगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


आदेश 


क्रमांक १४५ - २०१६ . 


श्रीमती व. वि . सावरकर , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील 
नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ६७ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . २८४३ . 


आदेश 


क्रमांक १४४- २०१६ . 


श्री . शै. ता . चिकणे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग ,सिंदखेडराजा यांना दिनांक ०६- ०९ -२०१६ ते ०८ - ०९ -२०१६ पावेतो 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . १३- ०९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक व 
प्रशासकीय पदभार श्रीमती सा . चं . साराणी , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, देऊळगाव राजा, यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहावा . 

श्री . शै. ता . चिकणे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, सिंदखेडराजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . शै. ता . चिकणे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग ,सिंदखेडराजा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , सिंदखेडराजा म्हणून स्थानापन्न राहिले 
असते . 

श्री . शै. ता . चिकणे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, सिंदखेडराजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ४२ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती वि . म . देवर , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, खामगांव यांना दिनांक ०६-०९ - २०१६ ते ०८- ०९ 
२०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसाची अर्जित रजा व दि . ३-९ -२०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . १३-९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह दि . १० - ९- २०१६ चे लोकन्यायालयात हजर राहण्याचे अटिवर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


समा 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती अ . मो . शाह , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग, शेगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्रीमती वि .म . देवर , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वि . म . देवर, तृतीय सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , खामगांव ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेच्या गेल्या नसल्या तर त्या तृतीय सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगांव म्हणून 
स्थानापन्न राहील्या असत्या . 

श्रीमती वि . म . देवर , तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम , ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४५. 


आदेश 


क्रमांक १४७ - २०१६ . 


श्री . दि . ना . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर खामगांव यांना 
दिनांक ०६- ०९ - २०१६ ते ०८ - ०९ -२०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा आणि दिनांक ०४-०९ - २०१६ ते दि . १२- ०९- २०१६ पावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


१७ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे पदाचा पदभार श्री . ज्ञा . र . दंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मोताळा यांना महाराष्ट्र 
दिनांक ०६-०९ - २०१६ ते ०८ - ०९ - २०१६ पावेतो श्री . वि . म . पथाडे, तदर्थ ___ नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , खामगांव आणि दिनांक ०४ - ०९ - २०१६ , ०५- ०९ - २०१६ रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या 
व ०८- ०९- २०१६ ते १२-०९- २०१६ पावेतो श्री . पी . बी . तिजारे , दि . न्या . खाती एकूण ९९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त 
व. स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

मंजूर केलेली ०४ ( चार) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 

रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
श्री . दि . ना . सुरवसे, दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , खामगांव हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . ना . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश, व . 
स्तर , खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४७. 


आदेश 


क्रमांक १५३- २०१६ . 


0I 


श्री . दि . ना . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , खामगांव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम , ७०( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा । 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १५३ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्री . सं . दि . भगत , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना दिनांक १९ - ०९ - २०१६ ते 
२१- ०९ -२०१६ पावेतो ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक पदभार 
श्री . एस . सी . सिरसाट , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा , 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ . 


__ श्री . सं . दि . भगत , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


आ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८४६. 


आदेश 


क्रमांक १५० - २०१६. 


श्री . ज्ञा . र . दंडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , मोताळा यांना 
दिनांक २०- ०९ - २०१६ ते २३- ०९ -२०१६ पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा आणि २० -०९ - २०१६ ते २६- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपावेती मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सं . दि . भगत , द्वितीय सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते द्वितीय सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . पी . बी . देशपांडे, तृतीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


श्री . सं . दि . भगत , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम, ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण 
१९९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . ज्ञा . र. दंडे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, मोताळा हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ज्ञा . र. दंडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, मोताळा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , मोताळा 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते. 


बुलडाणा : 


वीरेन्द्र ग्या . बिष्ट , 


दिनांक २२ सप्टेंबर , २०१६ . 


प्रमुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा. 


अ- एक- ५ (१४९७) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३- ९ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २८४८ . 


आदेश 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश दिला की , श्री एस . एन . रोकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर), मंगरुळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


क्र . प्र - ब - २ -२१३ -२०१६. 


श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधिश, ( क . स्तर ) मंगरुळपीर , यांच्या 
खाती दिनांक १५-०८- २०१६ रोजी एकूण १९५ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६-०८ -२०१६ ची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा रद्द करुन दिनांक १६-०८ - २०१६ ते दिनांक २०- ८ - २०१६ 
अशी एकूण पाच (०५) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर ,मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८५० . 

आदेश 


क्र . प्र- ब- २ - २३९ - २०१६ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) मंगरुळपीर , वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 


श्री . एम . एम . चितळे , सह दिवाणी न्यायाधिश , ( क . स्तर ) कारंजा , 
यांच्या खाती दिनांक १५ - ०९ - २०१६ रोजी एकूण १३० दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १६- ०९ - २०१६ व 
दिनांक १७- ०९ - २०१६ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत रजा 
कार्योत्तर , मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश दिला की , दिनांक १६- ०८- २०१६ व दिनांक १७- ०८ - २०१६ रोजी 
श्री एस . एन . रोकडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), मंगरुळपीर 
यांनी व दिनांक १८ -०८- २०१६ ते २२- ०८ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत श्री . आर . बी . राजा , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) मानोरा यांनी 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . चितळे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क. स्तर), कारंजा वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 


__ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , श्रीमती टी . एस . गायगोले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर), कारंजा यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले. 


दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८४९ . 

आदेश 


क्र . प्र - ब - २- २३७- २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २८५१ . 


आदेश 


क्र . प्र- ब - २- २४०- २०१६ . 


श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधिश, ( क .स्तर ) मंगरुळपीर , यांच्या 
खाती दिनांक ०१-०९ -२०१६ रोजी एकूण १९० दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०३- ०९- २०१६ ची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा रद्द करुन दिनांक ०२-०९ - २०१६ ते दिनांक १७- ०९- २०१६ 
अशी एकूण सोळा ( १६) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर , मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . ओ . के . शाह , जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मंगरुळपीर , यांच्या खाती दिनांक ११- ०९- २०१६ रोजी 
एकूण १८२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १२-०९ - २०१६ दिनांक १७- ०९ - २०१६ अशी एकूण सहा ( ०६) दिवसांची 
परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव), कार्योत्तर, मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधीश, 
( क . स्तर ) मंगरुळपीर , वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


१९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . २८५३ . 


आदेश 


क्रमांक १५४ - २०१६ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ओ . के . शाह , जिल्हा न्यायाधीश व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंगरुळपीर वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा । 
आदेश दिला की , श्री क . क . गौर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 


श्रीमती रे. रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक २६- ०९ - २०१६ ते २९ - ०९- २०१६ पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक २३-०९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
०१ - १०- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्रीमती आर. एच. झा , द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्रीमती रे . रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


वाशिम : 
दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१६ . 


शाम दा . दरणे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २५८२ . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १४६- २०१६. 


श्री . सं . र . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, संग्रामपूर , यांना दिनांक १३- ०९ - २०१६ ते 
१५ -०९ - २०१६ पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ०८ -०९ 
२०१६ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६-०९ -२०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रे. रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , 
बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
___ श्रीमती रे. रा . देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम , ७०( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
त्यांचे अर्जित रजेच्या खाती एकूण ११७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 

प्रमोद ल . गजभिये, 
बुलडाणा : 

प्रभारी प्रमुख्य जिल्हा व 
दिनांक २३ सप्टेंबर , २०१६ . 

सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . अ . ज . फटाले , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग, जळगांव जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 

श्री . सं . र . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, संग्रामपूर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्ये पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८५४ . 


आदेश 


क्र . प्र - ब - २ - २२२- २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सं . र. निकम , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, संग्रामपूर, हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , संग्रामपूर , म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . सं . र. निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग, संग्रामपूर , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील 
नियम , ७०(१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७१ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहेत . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

ए . एस . कलोती , 
बुलडाणा : 

प्रभारी प्रमुख्य जिल्हा व 
दिनांक ०८ सप्टेंबर , २०१६ . सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा . 


श्री . एस . पी . देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) वाशिम , यांच्या 
खाती दिनांक २९ -०८ - २०१६ रोजी एकूण ८४ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०६- ०९ -२०१६ ते दिनांक ०८ -०९- २०१६ अशी 
एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जीत रजा ०४ -०९- २०१६ पासून ते दिनांक 
१२-०९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६/ अग्रहायण ३ -९ , शके १९३८ 


( व. स्तर ) वाशिम , वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , दिनांक ०४ -०९- २०१६ ते ०८ -०९- २०१६ श्री . ए. ए . खान , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम व दिनांक ०९ -०९ - २०१६ ते ११- ०९- २०१६ 
श्री . आर . के . गुज्जर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) , वाशिम हे वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) रिसोड , वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 
____ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , श्री . एस . एस . साळवे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
रिसोड , हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१६ . 


दिनांक ६ सप्टेंबर , २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८५५ . 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २८५७ . 


आदेश 


क्रमांक प्र . ब - २ - २३६- २०१६ . 


श्री . आर . के . गुज्जर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २० - ०९ - २०१६ रोजी एकूण ५० दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे त्यांना दिनांक २१ -०९ -२०१६ ते दिनांक २३- ०९ - २०१६ अशी 
एकूण तीन ( ३) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २० -०९ -२०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६- ९- २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्र . प्र - ब - २ - २२७ - २०१६ . 

श्री . एस . एस . साळवे, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) रिसोड , यांच्या 
खाती दिनांक ०१ -०९ -२०१६ रोजी एकूण १२२ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक ०६- ०९- २०१६ ते दिनांक ०८ -०९ - २०१६ अशी 
एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जीत रजा ०३- ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९ - ०९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस . साळवे , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) रिसोड , वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
रिसोड , हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . गुज्जर , २रे सह -दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) वाशिम , वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 
____ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , श्री . ए . ए. खान , सह-दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) 
वाशिम , हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहतील. 

( अवाच्य ) , 
वाशिम : 

प्रभारी प्रमुख व सत्र न्यायाधिश , 
दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१६ . 

वाशिम . 


दिनांक १ सप्टेंबर , २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८५६ . 

आदेश 


क्र . प्र-ब-२- २२८ -२०१६. 

श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) रिसोड , यांच्या 
खाती दिनांक ११- ०९ - २०१६ रोजी एकूण ४५ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक १२-०९ - २०१६ ते दिनांक १४ -०९ - २०१६ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक ०९- ०९- २०१६ पासून ते 
दिनांक १६-०९ - २०१६ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . २८५८ . 

आदेश 
___ क्र . प्र-ब -२- २९५ - २०१६. 

श्री . ए . बी . रेडकर , १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला, यांच्या खाती दिनांक २१ -०८ - २०१६ 
रोजी एकूण २४ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२२ -०८ - २०१६ ते दिनांक २४- ०८ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


२१ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . बी . रेडकर , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . एम . डी . सैंदाणे, 
११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१६ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . डी . सैंदाणे , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . ए. बी . रेडकर , 
१२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्रेणी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 
दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८६१ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८५९ . 

आदेश 


क्र . प्र- ब - २ - २९८ - २०१६. 

श्रीमती एस . आर . तिवारी, सह दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ) व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला , यांच्या खाती दिनांक २८ - ०८- २०१६ रोजी 
एकूण ७० दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २९ - ०८ 
२०१६ ते दिनांक ३१-०८ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत 
रजा व रजेच्या मागे दिनांक २७- ०८ - २०१६ व दिनांक २८ - ०८ - २०१६ चौथा 
शनिवार व रविवारची सुटटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . तिवारी , ह्या जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . एस . पी . पोळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . 
स्तर) तथा अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 
दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र . प्र - ब- २- ३०० - २०१६. – 

श्रीमती एस . ए. हरणे , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला , यांच्या खाती दिनांक २१- ०८ - २०१६ 
रोजी एकूण ३५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
२२ -०८ - २०१६ ते दिनांक २५ -०८ - २०१६ अशी एकूण चार (०४ ) दिवसांच्या 
अर्जीत रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए. हरणे , ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . एस . बी . पवार , 
८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , 
अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहीले . 
दिनांक ३० ऑगस्ट , २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ. क्र . २८६२ . 

आदेश 


क्र . प्र - ब - २ - ३०१- २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८६० . 

आदेश 
क्र . प्र - ब - २- २९९ - २०१६ . 

श्री . एम . डी . सैंदाणे , ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला , यांच्या खाती दिनांक ०८- ०८- २०१६ 
रोजी एकूण ६६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
०९- ०८- २०१६ ते दिनांक ११-०८ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


श्री . एस . व्ही . मिश्रा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला , यांच्या खाती दिनांक २४- ०८ - २०१६ रोजी 
एकूण १८७ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २५ -०८ - २०१६ ते दिनांक २६- ०८ - २०१६ अशी एकूण दोन ( ०२ ) 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 
अ-एक -६ (१४९७). 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. व्ही . मिश्रा , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एच . ए. अन्सारी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) व अति. 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी काम पाहीले . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर. आसुदानी , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . वाय . एल . मेश्राम , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८६३ . 

आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३०५- २०१६. 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . २८६५ . 


___ आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३०७- २०१६ . 


श्री . भू . म . काळे , दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बाळापूर , त्यांच्या खाती दिनांक ५ -९ - २०१६ रोजी एकूण १०८ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०६- ०९- २०१६ ते 
दिनांक ०८ - ०९ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा व 
रजेच्या मागे दिनांक ०४ -०९- २०१६ व दिनांक ०५- ०९ - २०१६ रविवार व 
गणेश चतुर्थीची सुट्टी व रजेच्या नंतर दिनांक ०९ -०९ - २०१६ महालक्ष्मी 
पूजनची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . ( त्यांनी दिनांक १० - ०९ - २०१६ रोजी आयोजित लोक न्यायालयाकरिता 
मुख्यालयी उपस्थित राहावे) 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . भू . म . काळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . के . एम . जयसिंगानी , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचेतातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


श्री . परेश रा. वागडोळे, दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , बार्शी टाकळी, त्यांच्या खाती दिनांक ०५ -०९ - २०१६ रोजी 
एकूण १८० दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०६- ०९ - २०१६ ते दिनांक ०८ - ०९ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०४ -०९ - २०१६ व दिनांक ०५-०९- २०१६ 
रविवार व गणेश चतुर्थीची सुट्टी व रजेच्या नंतर दिनांक ०९- ०९- २०१६ 
महालक्ष्मी पूजनची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . (त्यांनी दिनांक १० -०९ - २०१६ रोजी आयोजीत लोक 
न्यायालयाकरिता मुख्यालयी उपस्थित राहावे.) 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . परेश रा . वागडोळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्रीमती एस . ए . ठाकरे , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ.वि . पु.), म. शा . रा., अ. क्र . २८६४ . 


आदेश 


भाग १ ( अ.वि .पु.), म. शा .रा ., अ. क्र . २८६६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३०६- २०१६ . 

श्री . व्ही . आर . आसुदानी , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पातूर , त्यांच्या खाती दिनांक ०५- ०९ -२०१६ 
रोजी एकूण २५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०६- ०९ - २०१६ ते दिनांक ०८ - ०९ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०४-०९ - २०१६ व दिनांक ०५- ०९ -२०१६ 
रविवार व गणेश चतुर्थीची सुट्टी व रजेच्या नंतर दिनांक ०९ -०९ -२०१६ 
महालक्ष्मी पूजनची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . ( त्यांनी दिनांक १०-०९ -२०१६ रोजी आयोजीत लोक 
न्यायालयाकरिता मुख्यालयी उपस्थित राहावे.) 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३०८- २०१६. 

श्रीमती एम . डी . ननवरे , ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला , त्यांच्या खाती दिनांक ०५-०९- २०१६ 
रोजी एकूण ७५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०६- ०९ - २०१६ ते दिनांक ०८ - ०९ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०४-०९- २०१६ व दिनांक ०५- ०९ -२०१६ 
रविवार व गणेश चतुर्थीची सुट्टी व रजेच्या नंतर दिनांक ०९ -०९ - २०१६ 
महालक्ष्मी पूजनची सुटी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . (त्यांनी दिनांक १०-०९- २०१६ रोजी आयोजीत लोक 
न्यायालयाकरिता मुख्यालयी उपस्थित राहावे. ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


२३ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील. 


रविवार व गणेश चतुर्थीची सुट्टी व रजेच्या नंतर दिनांक ०९ - ०९ - २०१६ , 
१० - ०९ -२०१६ व दि . ११-०९- २०१६ रोजीची महालक्ष्मी पूजन , दुसरा 
शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . डी . ननवरे , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एम . डी . सैंदाणे , १०वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाय . एल . मेश्राम , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


दिनांक १ सप्टेंबर , २०१६ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . डी . एस . दाभाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग १ ( अ .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८६७. 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २- ३११ - २०१६ . – 


भाग १ ( अ . वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८६९ . 


__ आदेश 


श्री . अ . प्र . कोकरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ) व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला , त्यांच्या खाती दिनांक ०५- ०९ - २०१६ रोजी 
एकूण १५८ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०६- ०९ - २०१६ ते दिनांक ०८ - ०९ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०४-०९- २०१६ व दिनांक ०५- ०९ - २०१६ 
रविवार व गणेश चतुर्थी व रजेच्या पुढे दिनांक ०९ - ०९ - २०१६, १०- ०९ - २०१६ 
व दि . ११- ०९ - २०१६ महालक्ष्मी पूजन , दुसरा शनिवार व रविवारची सुट्टी 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्र - ब - २ -३१७ - २०१६. 


श्री . ए. व्ही . डाखोरे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर त्यांच्या खाती दिनांक ५-०९ -२०१६ रोजी एकूण ६० 
दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ६- ०९ - २०१६ ते 
दिनांक ८ - ०९ -२०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत रजा व 
रजेच्या नंतर दिनांक ०९ -०९ - २०१६, १०- ०९ - २०१६ व दि . ११ - ०९ - २०१६ 
महालक्ष्मी पूजन , दुसरा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . प्र . कोकरे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व. स्तर) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला ह्या 
दिनांक ४-९ - २०१६ ते ८-९ -२०१६ पर्यंत व श्री . ए. व्ही . मिश्रा , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला 
हे ९- ९- २०१६ ते ११ -९- २०१६ पर्यंत वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . व्ही . डाखोरे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . डी . जी . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मूर्तिजापूर हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८६८ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २- ३१३- २०१६. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७० . 

आदेश 


श्री . वाय . एल . मेश्राम , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला , त्यांच्या खाती दिनांक ०५-०९- २०१६ 
रोजी एकूण १३३ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०६- ०९- २०१६ ते दिनांक ०८ -०९ - २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०४-०९- २०१६ व दिनांक ०५-०९- २०१६ 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३१८ - २०१६. 

श्रीमती हुमा अन्सारी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला , त्यांच्या खाती दिनांक ११- ०९ - २०१६ रोजी 
एकूण १९५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


रोजी एकूण १५३ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१४- ०९- २०१६ ते दिनांक १७ -०९ - २०१६ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक १३- ०९ - २०१६ रोजीची बकरी ईदची 
सुटी व रजेच्या नंतर दिनांक १८-९ -२०१६ रविवारची सुट्टी जोडुन मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


१२-०९ -२०१६ ते दिनांक १७-०९- २०१६ अशी एकूण सहा ( ०६) दिवसांची 
अर्जीत रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०९ - ०९ -२०१६ , १०-०९ - २०१६ व 
दिनांक ११-९ - २०१६ महालक्ष्मी पूजन , दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी व 
रजेच्या पुढे दिनांक १८ -९ - २०१६ रविवारची सुट्टी जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती हुमा अन्सारी , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 
__ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . ए. व्ही .मिश्रा , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी काम पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . राणे , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 
__ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . के . एम . जयसिंगानी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी फोजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७१ . 


दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७३ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३२२ - २०१६. – 


___ आदेश 
क्रमांक प्र- ब- २- ३१९ - २०१६. 

श्री . एम . डी . सैंदाणे , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दिनांक ११- ०९- २०१६ 
रोजी एकूण ६७ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक 
१२- ०९- २०१६ ते दिनांक १४- ९- २०१६ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १० - ०९ - २०१६ व ११- ०९ - २०१६ दुसरा 
शनिवार व रविवार व रजेच्या नंतर दि . १५ -९ - २०१६ रोजीची अनंत चतुर्दशीची 
सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . डी . सैंदाणे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . ए . बी . रेडकर , ११ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 

दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ . 


श्रीमती एस. आर. तिवारी, सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व. स्तर ) व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला , त्यांच्या खाती दिनांक ३१ -०८ -२०१६ रोजी 
एकूण ६७ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१ -०९ - २०१६ ते दिनांक ०२-०९- २०१६ अशी एकूण दोन (०२) दिवसांच्या 
वाढीव अर्जित रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर तिवारी , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . एस . पी . पोळ , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी काम पाहिले . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७२ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २ - ३२१- २०१६ . – 

श्रीमती पी . व्ही . राणे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला , त्यांच्या खाती दिनांक १३ -०९ - २०१६ 


अकोला : 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१६ . 


आर . जी . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


२५ 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)(३) चे 
अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक ५-९ - २०१६ चे ०० .०० 
वाजता पासून ते दिनांक १९ - ९- २०१६ चे २४ . ०० पर्यंत कार्यान्वित राहील . 


भाग १ ( अ.वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७४ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) खालील 

प्रतिबंधात्मक आदेश 
क्र . कक्ष-२- गृह - कली -३- कावि - २२३० -२०१६. 

ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विश्लेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधीक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र क्र . 
जिविशा ३७( १ )(३ ) म . पो . का .- ५०२२-२०१६, दिनांक ३- ९- २०१६ नुसार मुंबई 
पोलीस अॅक्ट खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचेप्रस्तावित केलेले 
आहे . 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करणे शिवाय 
पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या 
उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार विनिमय करून 
ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


हे आदेश माझ्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


आणि , ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्द्याचे अवलोकन करून कायदा व 
सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची 
खात्री झालेली आहे . 


अकोला : 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

अकोला . 


त्याअर्थी, मी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अॅक्ट चे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 

____ भाग १ ( अ.वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७५. 
अटींच्या अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 

आदेश 
उपरोक्त आदेश लागू केल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील क्र . गृहशाखा- डेस्क - १२ - १३४४ - २०१६. 
गोष्टींकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 

ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक २५- ८ - २०१६ ते ८ -९ - २०१६ पावेतो 
( १) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा महाराष्ट्र पोलीस कायदा , कलम ३७( १) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंध आदेश करण्याबाबत 
काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अश्या इतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी विनंती केली आहे . त्यामध्ये 
कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू बाळगण्यास . 

त्यांनी नमूद केले की , हिन्दू समाजाच्या वतीने दिनांक २५ -८ - २०१६ ते 

२८ -८ - २०१६ पावेतो दहीहांडी उत्सव ठिकठिकाणी साजरा करण्यात येणार 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

आहे . दिनांक १- ९- २०१६ ते २- ९ - २०१६ रोजी पोळा व तान्हा पोळा व 
( ३ ) दगड किंवा तशी साधने बाळगणे व तशी साधने जमा करणे किंवा दिनांक ५- ९ - २०१६ पासून सार्वजनिक गणेश उत्सव , यवतमाळ जिल्ह्यात 
तयार करणे. 

साजरा होणार आहे . तसेच राजकीय , कामगार , कर्मचारी व जातीय 

संघटनाकडून व जिल्ह्यात शेतक -यांच्या विविध प्रश्नाला धरून विरोधी पक्ष , 
( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या व त्यांचेप्रदर्शन 

विविध संघटना यांचेकडून होणारे मोर्चे, धरणे निवेदने देणे इत्यादी प्रकारचे 
करणे . 

आंदोलन होणार आहे . जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
( ५ ) वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . करिता, जिल्ह्यात शांतता राहण्याच्या 
करणे इ . 

दृष्टीने तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी उपाययोजना 
( ६ ) अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 

करणे आवश्यक आहे . 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी आवेशपूर्ण त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) 
भाषणे करणे , सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चित्रे फलके किंवा अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , जिल्हाधिकारी 
इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार तथा जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय 
करणे . 

कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा- याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 

ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ – 
( ७) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास 
मनाई आहे. 

( १ ) शस्त्र , काठी , तलवार, बन्दूका बाळगणार नाहीत . 
___ मी , असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील ( २ ) लाठ्या किंवा काठ्या शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 
बाबींकरीता लागू होणार नाहीत . 

___ ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 

नाहीत . 
( १ ) अंत्ययात्रा. 

( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 
( २) धार्मिक विधी/ धार्मिक मिरवणूक/ लग्न सोहळा/ सामाजिक सण इत्यादी . 

( ४ ) दगड , क्षेपणिक उपकरणेकिंवाबॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 
( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच इत्यादी . 
अ- एक - ७ ( १४९७ ) 


ता 


9 बाळगणार 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


तथा जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय 
कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 


(१ ) शस्त्र, काठी , तलवार , बन्दूका बाळगणार नाहीत . 


( २ ) लाठ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत . 


( ३ ) कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 


( ४ ) दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवाबॅलेस्टिक किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे 
गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


(५) आवेशी भाषणे/ अंगविक्षेप /विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही, सभ्यता 
व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशानी , घोषणा अशी कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा 
शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 

(६ ) व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजविणार नाहीत , किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 

तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) यवतमाळ जिल्ह्यात पांच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 
जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय/निमशासकीय 
कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम 
अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास 
लागू राहणार नाही. विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे. 
सदरचा आदेश दिनांक २५- ८ -२०१६ चे ००. ०० वाजता ( मध्यरात्री) पासून 
ते ८ -९ - २०१६ चे २४ .०० वाजता ( मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील . हा 
आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी दवंडीद्वारे / 
ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी . 
तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी/ तहसिलदार/ पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


(५ ) आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप/ विटंबनात्मक नक्कला करणार नाही , सभ्यता 
व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशानी , घोषणा अशी कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा 
शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


( ६) व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखावण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजविणार नाहीत , किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 


तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३) यवतमाळ जिल्ह्यात पांच 
किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र 
जमण्यास मनाई करीत आहे.. 


हे आदेश दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहेत . 


आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय/निमशासकीय 
कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम 
अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास 
लागू राहणार नाही. विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 


यवतमाळ : 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक २५ ऑगस्ट २०१६ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७६ . 


आदेश 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . 
सदरचा आदेश दिनांक १५- ०९ -२०१६ चे ००.०० वाजता ( मध्यरात्री) पासून 
ते २८ - ०९- २०१६ चे २४. ०० वाजता (मध्यरात्री) पर्यंत अंमलात राहतील . हा 
आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी दवंडीद्वारे 
ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलिसांनी करावी . 
तसेच सदर आदेश सर्व उपजिल्हाधिकारी / तहसिलदार/पोलीस स्टेशन 
यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी. 


__ हे आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहेत . 


क्र . गृहशाखा- डेस्क - १२ - १५८९ - २०१६. 

ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक १५- ०९ - २०१६ ते २८ - ०९ - २०१६ 
पावेतो महाराष्ट्र पोलीस कायदा , कलम ३७( १ ) ( ३) अन्वये प्रतिबंध आदेश 
करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी विनंती केली 
आहे. त्यामध्ये त्यांनी नमूद केले की , यवतमाळ जिल्ह्यात गणेश उत्सव 
विसर्जन मिरवणूका सुरु झालेल्या असल्याने कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याकरीता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. करिता जिल्ह्यात शांतता राहण्याच्या दृष्टीने 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबादित राहण्यासाठी उपाययोजना करणे 
आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , लक्ष्मण बी . राऊत , जिल्हाधिकारी 


यवतमाळ : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ . 


लक्ष्मण बी . राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९, शके १९३८ 


भाग १ ( अ.वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७७ . 


दिनांक ०१- ०९ -२०१६ च्या ०० .०० प्रहारा पासून खालीलप्रमाणे लागू करण्यात 
येत आहे. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा :-( १ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल -१३०० - ६४८०- प्र . क्र . १००० - ना . पु., 

२७, दिनांक ११ सप्टेंबर , २००२ . 


नांव 


( २ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल- ११०५ -९५९ - प्र .क्र . ४५९६- ना . पु., २७ , 

दिनांक ३० मे , २००५. 


( ३) शासन निर्णय क्र . रॉकेल- १२०९- १३०६-प्र .क्र .२३२- ना .पु., २७ , 

दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २००९ . अर्ध घाऊक कमिशनबाबत . 


( ४ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल- १२०९ -१३०६-प्र . क्र . २३२- ना .पु ., २७ , 

दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २००९ . किरकोळ/ हॉकर्स कमिशनबाबत . 


अ . केरोसिन तालुक्याचे घाऊक विक्री अर्धघाऊक केरोसिन / 
क्र . डोपोचे नांव भाव प्रति विक्रेत्यांचे हॉकर्स विक्री 

किलोलिटर दर २०० लि . दर प्रतिलिटर 

करिता 
( १) ( २) ( ३) (४ ) 

( ६ ) 

रुपये रुपये रुपये 
१ गायगांव बुलडाणा १६ , १६० . ०० ३, २७३ . २० १६ .६२ 

चिखली १६, २०० . ०० ३, २८१ .२० १६ .६६ 
दे . राजा १६ , ४५०. ०० ३, ३३१. २० १६.९१ 
मेहकर १६,२४०.०० ३, २८९.२० १६. ७० 
लोणार १६, ३१० .०० ३ , ३०३. २० १६. ७७ 
सिं . राजा १६,४७०. ०० ३,३३५. २० १६.९३ 
संग्रामपुर १५,९३० .०० ३,२२७.२० १६.३९ 
मोताळा १६, १७० .०० ३,२७५. २० १६ .६३ 
जळगाव जा . १६,०१०.०० ३,२४३. २० १६ . ४७ 
खामगांव १५ ,९०० . ०० ३, १८०.०० १६ .१६ 
शेगांव १५ ,८४० . ०० ३,१६८ .०० १६. १० 
मलकापूर १६,१५०.०० ३, २३० , ०० १६. ४१ 
नांदूरा १६,००० .०० ३, २००. ०० १६. २६ 


ormoooo 


णार 


( ५) शासन परिपत्रक क्र . रॉकेल- १०११-प्र.क्र .-२७६- ना .पु., २७, दिनांक 

०८ जुलै, २०११ (व्हॅट दर ) 


( ६ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल- १५११- ३०८२- प्र . क्र . ३०५- ना .पु ., २७ , 

दिनांक १० जुलै , २०१३. ( तापमान बदलामुळे येणारी घट , 
हाताळणूक तुट , टोल टॅक्स सुधारणा ) 


o 


o 


o 


( ७) शासन निर्णय क्र . रॉकेल- १५११-प्र .क्र . ३०५ - ना . पु., २७, दिनांक 

१० जुलै , २०१३ ( अन्वये मा . जिल्हाधिकारी यांचा दि . १०- ०७ 
२०१३ पासूनचा आदेश ) 


ññ 


( ८ ) शासन पत्र क्र . रॉकेल- २०१४-प्र .क्र . २४१ - ना .पु ., २७, दिनांक 

२० फेब्रुवारी , २०१६ (घाऊक कमिशन संबंधी ) 


( ९ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल- २०१५ -प्र .क्र . २२६- ना. पु., २७, दिनांक 

३० जुलै, २०१६ ( दि . ०१- ०९ - २०१६ पासून एक्स डेपो दरात 
सुधारणा झाल्यामुळे) . 


आदेश 


क्र . कावि - अवनापु - अकासा- १०२२- २०१६ . 

संदर्भीय पत्र क्रमांक ( ९ ) नुसार केंद्र शासनाने दिनांक १ जुलै , २०१६ 
पासून पुढील सलग १० महिने प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेस अनुदानित 
केरोसीनचेकिरकोळ विक्री दर प्रति लिटर २५ पैसे ( मुल्यवर्धित कराव्यतिरिक्त ) 
याप्रमाणे वाढ करण्याचे निर्णय घेतले आहे. त्याअनुषंगाने एक्स डेपो 
दरात प्रति लिटर २५ पैसे याप्रमाणे प्रति कि . ली . २५० /- ( मुल्यवर्धीत 
कराव्यतिरिक्त ) इतकी वाढ करुन अनुदानित केरोसीनचे किरकोळ विक्री 
दर निश्चित करण्यात आले आहे . 

संदर्भिय पत्र क्र .(९) नुसार एक्स डेपो दरात दिनांक ०१-०९ -२०१६ 
पासून सुधारणा झाल्यामुळे सुधारीत एक्स डेपो दर, उलाढाल कर , फेर 
विक्री कर व इतर अनुषंगिक बाबी विचारात घेवून कमाल व किमान दर 
निश्चित करणे आवश्यक आहे . यासाठी आदेश, १९७० चे कलम २ ( ब ) 
परिच्छेद ( १ ) व ( ३) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
मी , जिल्हाधिकारी , बुलडाणा याद्वारे उत्तम प्रतिच्या घरगुती वापरासाठी 
रॉकेल विक्रीचे कमाल किंमतीचे घाऊक व किरकोळ दर बुलडाणा जिल्ह्याकरीता 


१. शासन निर्णय दिनांक ३० मे , २००५ नुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे 

केरोसीनचे दर निश्चित करण्यात आले आहे . 
२ . दिनांक १ सप्टेंबर , २०१६ पासून एक्स डेपो दरात सुधारणा झाल्यामुळे 

त्या अनुषंगाने केलेले केरोसीनचे सुधारीत दर . 
३ . शासन परिपत्रक रॉकेल- १०११-प्र .क्र . २७६- ना . पु., २७, दिनांक ०८ 
__ जुलै , २०११ नुसार ३ % व्हॅट दर मंजूर केलेला आहे . 
४ . शासन पत्र क्र . रॉकेल- २०१६-प्र .क्र . ३०८२- ना .पु ., २७, दिनांक २० 

फेब्रुवारी, २०१६ नुसार घाऊक विक्रेत्यास कमिशन मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे 
त्याअनुषंगाने केलेले केरोसीनचे सुधारित दर . 
५ . शासन निर्णय क्र . रॉकेल - १५११- ३०८२-प्र. क्र . ३०५- ना .पु ., २७, दिनांक 
१० जुलै २०१३ नुसार तापमान बदलामुळे येणारी घट व इतर अनुषंगिक 
खर्च याचा समावेश असून तुटीचे नुकसान भरपाई व हाताळणूक खर्च, 
तापमात बदलामुळे येणारी घटीची प्रतिपुर्ती रुपये ९९ /- प्रति किलोलिटर 
घाऊक केरासीन परवानाधारक यांना देण्यात आलेला आहे . 
६ . तालुक्यातील केरोसीन विक्रीचे भाव निश्चित करतांना रॉकेल पुरवठा 
तालुक्याच्या मुख्यालयातील अंतराचे दुप्पट करुन त्यात ६७ किलो 
मीटर अंतर जास्त आकारुन विक्री भाव निश्चित करण्यांत आला 
आहे . शासन निर्णय क्र . रॉकेल- १०९८ - २५६३ -प्र .क्र . ५७९४ - ना . पु., २७ , 
दिनांक ७ जानेवारी , १९९९ मधील ( क ) मधील परिच्छेद दोन नुसार 
अर्धघाऊक/ घाऊक विक्रेत्यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना द्वारपोच केरोसीनचे 
वितरण करतांना कंटेनर मधूनच करावे असे निर्देश आहेत . 
न्यायनिर्णयातील कंटेनर या शब्दाचा अर्थ बंद कंटेनर की ज्याचे 
झाकण उघडून केरोसीन काढता येणार नाही तर नळाने किंवा तोटीने 
तो रिकामा करता येईल असा होतो . यात टँकर , टँकरचे कप्पे , 
छोटा टँकर अंतर्भूत आहेत . परंतु यामध्ये बॅरल , ड्रम , बादल्या , पिंप , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २४-३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित 
करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे. 


कॅन यांचा समावेश होत नाही असे निर्देश आहेत . त्याअनुषंगाने 
घाऊक विक्रेते कंटेनर मधून केरोसीन द्वारपोच वितरीत करीत असल्याने 
त्यांच्या विक्री दरामध्ये ६७ किलोमीटर अंतर जास्त आकारुन विक्री भाव 
निश्चित करण्यात आला आहे . 
७. संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक ३- ११- २००९ अन्वये अर्धघाऊक विक्रेत्यांना 
प्रति किलोलिटर २०० रुपये प्रति कि . लि . ( तुटीच्या लाभासह ) कमीशन 
मंजूर केले आहे. दर निश्चिती करतांना यामध्ये भांडवल गुंतवणूक , 
साधन सामुग्रीवरील गुंतवणूक , खेळते भांडवल , आस्थापना खर्च, गळती, 

हाताळणूक इ . बाबी समाविष्ट आहे . 
८ . संर्भाकित शासन निर्णय दिनांक ३ -११ - २००९ अन्वये किरकोळ विक्रेते, 
फेरीवाले यांना रुपये २५० प्रति कि . लि . ( तुटीच्या लाभासह ) कमिशन 
त्यांचे दरात समाविष्ट केलेले आहे . 
९ . ज्या ठिकाणी घाऊक परवानाधारक यांचे मार्फत किरकोळ /हॉकर्स 

यांना केरोसीन वितरीत होते . अशा ठिकाणी कमिशन पोटी अर्धघाऊक 
विक्रेत्याप्रमाणे आकारणी केलेली रक्कम पुन्हा पुन्हा न घेता ती एकाच 
पातळीवर आकारुन फरकाची रक्कम ४०८ अन्न साठवण , वखार साठवण , 
८०० इतर जमा रकमा , ( ०३ ) बाबी , कोड नं . ( ०४०८००१५०० ) या 
लेखाशिर्षाखाली चलानद्वारे जमा करावी व सदर आदेश दिनांक 
०१- ०९ -२०१६ पासून लागू राहतील . 


१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 
इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 
२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 
४ . व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्या कृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेबिभत्स 
प्रदर्शन करणे . वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहीरपणे 
प्रक्षोभक घोषणा करणे, अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी 
सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमधे राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची 
प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे , 
पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही 
जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार /प्रचार करणे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


बुलडाणा : 
दिनांक ६ सप्टेंबर , २०१६ . 


डॉ . विजय झाडे , 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 


भाग १ ( अ .वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . २८७८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
संदर्भ :-जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा 
का . व. सु .- प्रतिबंधक- २०१६- ३६८४, दिनांक १५-०८ - २०१६ . 


१ . अंत्ययात्रा. 
२ . धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 
३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 
४ . सार्वजनिक करमणुकिची सिनेमागृह /रंगमंच इत्यादी . 
५. विभिन्ना भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश 


क्र . कक्ष-८ - गृह- कावि - १४०८ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, संदर्भाकित विषयानुषंगाने वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३-८- २०१६ 
रोजी पासून श्रावन महिन्याला सुरवात झालेली असून दिनांक २४ -८ -२०१६ 
व दिनांक २५-८ -२०१६ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व गोपाळकाला तसेच 
दिनांक ०१- ०९ - २०१६ रोजी पोळा व कर सण साजरा होणार आहे. 


वाशिम जिल्ह्यात वाढती महागाई , नुकसान भरपाई या मागण्या संदर्भात 
विरोधी पक्षाचे वतीने सतत मोर्चे, आत्मदहण , धरणे आमरण उपोषण 
रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलणे तसेच वाशिम जिल्ह्यात मागील 
काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १९-०८ - २०१६ चे ०० .०१ पासून ते 
दिनांक ०२ - ०९ - २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजे पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय अधिकारी वाशिम /मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर तशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात 
येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास , उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी 
संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणूका कराव्यात . 


तरी , उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवू नयेत आणि शांतता व सुव्यवसथा कायम रहावी , ह्याकरीता दिनांक 
१९ -०८- २०१६ चे ००.०१ पासून ते दिनांक ०२- ०९- २०१६ रोजीचे २४ .०० 
वाजे पर्यंत कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश । 
निर्गमीत होण्यास जिल्हा पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
विनंती केली आहे . 


दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


२९ 


२ . धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे / रंगमंच इत्यादी . 


५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०३- ०९ -२०१६ चे ००.०० पासून ते 
दिनांक १७ -०९ - २०१६ चे २४ .०० वाजे पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८७९ . 

संदर्भ :-जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा 
का . व. सु .- प्रतिबंधक - २०१६- २७५१ , दिनांक १६- ०६- २०१६ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये आदेश 
क्र . कक्ष-८ - गृह - कावि -१५०७ -२०१६ . 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ०५- ०९ - २०१६ रोजी गणेश स्थापना 
दिनांक ०८ -०९ -२०१६ रोजी गौरी स्थापना व दिनांक १२- ०९ -२०१६ रोजी 
बकरी ईद हा मुस्लीम धार्मियांचा सन साजरा होणार आहे . तसेच दिनांक 
१४ -०९ -२०१६ ते दिनांक १८- ०९ -२०१६ रोजी पर्यंत गणेश विसर्जनाच्या 
शहरी व ग्रामीण भागात मिरवणुका निघणार आहेत . 

वाशिम जिल्ह्यात वाढती महागाई , नुकसान भरपाई या मागण्या संदर्भात 
विरोधी पक्षाचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषण , आत्मदहण , 
रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलणे होत आहेत तसेच विरोधी पक्षाचे 
वतीने वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलन राबविण्याची शक्यता आहे . तसेच 
वाशिम जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनांच्या प्रतिक्रिया 
उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तरी , उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम रहावी, याकरीता दिनांक ०३ 
०९ - २०१६ चे ०० .०० पासून ते दिनांक १७-०९ -२०१६ रोजीचे २४.०० वाजे 
पर्यंत कलम ३७ ( १) ( ३ ) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत 
होण्यास प्रभारी जिल्हा पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३) अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित 
करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 
१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 

इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 
२ . कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 


उपविभागीय अधिकारी वाशिम / मंगरुळपीर यांना उपरोक्त आदेशामधून 
समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक पोलीस अधिका- यांशी 
सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत 
आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच 
तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सुचना 
फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन 
अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व 
तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक 
वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी 
अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


दिनांक १ सप्टेंबर , २०१६. 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . २८८० . 

संदर्भ :-जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे पत्र क्र . जिविशा- का .व . 
सु .- प्रतिबंधक - २०१६-४०८० , दिनांक ११- ०९- २०१६. 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये आदेश 


क्र . कक्ष -८ - गृह- कावि - १५६३-२०१६. 


ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०१- १० - २०१६ रोजी पासून नवदुर्गा 
उत्सवात सर्वत्र सुरवात होत आहे . त्यानिमीत्त जिल्ह्यात नवदुर्गा स्थापना 
मिरवणुका काढण्यात येणार आहे. तसेच सद्या महाराष्ट्रामध्ये कोपर्डी, 
जि . अहमदनगर येथील घटनेवरुन ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात येत 
आहेत . त्याच्या प्रतिक्रिया जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


४ . व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेबिभत्स 

प्रदर्शन करणे . वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे 
प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी 
सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची । 
प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे, 
पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही 
जिन्नस / वस्तू तयार करणेकिंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे. 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


वाशिम जिल्ह्यात वाढती महागाई , नुकसान भरपाई या मागण्या संदर्भात 
विरोधी पक्षाचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषण , आत्मदहन , 
रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलणे तसेच विरोधी पक्षाचे वतीने वेगवेगळ्या 
प्रकारची आंदोलने राबविण्याची शक्यता आहे . तसेच वाशिम जिल्ह्यात 
मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


तरी , उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थाचा प्रश्न 
निर्माण होवू नयेत आणि शांतता व सुव्यवसथा कायम रहावी, याकरीता 


१ . अंत्ययात्रा . 
अ- एक -८ (१४९७). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४- ३० , २०१६/ अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


दिनांक १८ -०९ - २०१६ चे ००.०१ पासून ते दिनांक ०२- १०- २०१६ रोजीचे 
२४ .०० वाजे पर्यंत कलम ३७ ( १ ) (३ ) मुं . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक 
आदेश निर्गमीत होण्यास जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय 
पत्रान्वये विनंती केली आहे . 


कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर तशा परिस्थितीत 
याबाबत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी 
यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


वाशिम : 
दिनांक १७ सप्टेंबर , २०१६ . 


( अवाच्य ) 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम . 


तेव्हा जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांची विनंती विचारात घेता 
उपरोक्त काळात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याकरीता प्रस्तावित करण्यात 
येते , करीता प्रारुप आदेश मंजुरी व स्वक्षरी करीता सादर . 

प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होण्यास जिलहा पोलीस अधीक्षक , वाशिम 
यांनी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १)( ३) अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मुं. पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित 
करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 
१ . शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 

इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
२ . कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
३ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे , किंवा तयार करणे . 
४ . व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे . वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे 
प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी 
सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची 
प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , 
पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही 
जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार /प्रचार करणे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


भाग १ ( अ.वि .पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . २८८१ . 

पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३६ अन्वये आदेश 
क्र . जिविशा- नवदुर्गा- उत्सव- ५२४३-२०१६. 

संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात दिनांक १ - १० - २०१६ ते १४- १० - २०१६ पर्यंत 
“ नवदुर्गा उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच दि . ११- १० -२०१६ 
रोजी “विजयादशमी उत्सव ” व दि . १२- १० - २०१६ रोजी बौद्ध धर्मियांचे 
वतीने “ धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त ” मिरवणुकीचे आयोजन तसेच 
दि . ३ -१०- २०१६ पासून ते १२- १०- २०१६ मोहरम उत्सव साजरा करण्यात 
येणार आहे . 

सदर उत्सव काळात अकोला जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राहण्यासाठी मी , चंद्रकिशोर मीणा, पोलीस अधीक्षक , अकोला मला मुंबई 
पोलीस अधिनियमानुसार प्राप्त असलेल्या कलम ३६ अन्वये अकोला 
जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपनिरीक्षक व त्यांचेपेक्षा वरील दर्जाचे अधिका- यांना 
दिनांक १- १० - २०१६ चे ०० . ०१ वा . पासून ते दि . १४ - १० - २०१६ चे २४ .०० 
वा . पर्यंत खालील अधिकार प्रदान करीत आहे . 

१ . रस्त्यावरुन जाणा- या मिरवणुकीतील जमावातील लोक अशारितीने 
चालतील त्यांची वर्तणुक कशी असावी ? या विषयी निर्देश देणे . 

२. मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे आसपास , 
उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक जागी किंवा 
लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा 
निर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न देणे . 

३. अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा त्या मार्गाने 
जावू नयेत ते विहित करणे . 

४. सर्व रस्त्यावर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे, 
कपडे धुण्याचे, उतरण्याचेठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर सार्वजनिक 
किंवा लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे . 

५. कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाण्याचेकिंवा ढोल ताशे , शिट्या व इतर कर्कश 
वाद्य वाजविणे वगैरे बाबत नियम तयार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

६ . कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक 
उपाहाराच्या ( अतिथीगृहाच्या ) जागेत , ध्वनीक्षेपकाचा ( लाऊडस्पीकर ) उपयोग 
करण्याचे नियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे . 

७ . सक्षम अधिका -यांनी ह्या अधिनियमाचे कलम ३३ , ३६ , ३७ ते ४० , 
४२ , ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


१ . अंत्ययात्रा. 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 
३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 
४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे/ रंगमंच इत्यादी. 
५ . विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार . 

उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१ ) (३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १८- ०९- २०१६ चे ०० .०१ पासून ते 
दिनांक ०२ - १०- २०१६ रोजीचे २४ .०० वाजे पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय अधिकारी , वाशिम /मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २४ - ३० , २०१६ / अग्रहायण ३-९ , शके १९३८ 


३१ 


वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन 
केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था ” उपवर्गीकरण ( अ ) “ पणन संस्था ” व ( ब ) 
“ इतर कृषि संस्था ” असा राहील . 


अकोला : 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ . 


चंद्रकिशोर मीणा , 
पोलीस अधीक्षक , अकोला . 


अकोला : 
दि . २३ ऑगस्ट २०१६ . 


जी . जी . पवार , 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( पदुम ) , अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २८८२ . 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्र . विनियम - अवसायन - अंतिम आदेश ९६४० -२०१६ . 

महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ३२ 
यांचे आदेश क्र . सीएसएल- १४९३ - ११६२ - सीआर- ४७- १५- सी , दिनांक 
७-८ - १९९३ नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
मी , जी . जी . मावळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) अंतर्गत वेणु स्वामी 
समर्थ महिला नागरी सहकारी पत संस्था म ., अकोला, र . नं . १६४ ही 
संस्था अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश कायम करीत आहे . तसेच 
संस्थेवर नियुक्त अवसायक मंडळात बदल करण्यात येत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ नुसार खालील सदस्यांचे अवसायक 
मंडळ नियुक्त करीत आहे . 
अ . नाव 

पदनाम 

अवसायक मंडळ 
क्र . 

सदस्य 
( १ ) ( २) 

( ४ ) 
१ श्री . ए. बी . नादरे, सहायक निबंधक , सहकारी मुख्य अवसायक 

संस्था , बार्शिटाकळी 
२ श्री . ओ . एस . सहकारी अधिकारी श्रेणी- १ , अवसायक मंडळ 
साळुके , अंतर्गत सहायक निबंधक , सदस्य 

सहकारी संस्था , बार्शिटाकळी 
३ श्री . जे. बी . उपलेखा परिक्षक , अंतर्गत अवसायक मंडळ 
पाटील , तालुका लेखापरिक्षक , सदस्य 

सहकारी संस्था , बार्शिटाकळी 
सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दि . ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी 
निर्गमित केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८८४ . 

क्र . जिदुविअ-बुल- क - २- रामनगर- मत्स्य -८६८ - २०१६ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बुलडाणा याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्या., रामनगर , पो . विहिगाव , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक बियुडी- केजीएन - आरएसआर - एनसी- ८८६- २०१६ - १७ , दि . ५ -८ 
२०१६नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्थाचेनियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण ( अ ) “ पणन संस्था ” ( ब ) “ इतर कृषि संस्था " 
असे आहे . 


भाग १ ( अ. वि .पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . २८८५ . 

क्र . जिदुविअ- बुल - क - २-बुलडाणा - मत्स्य -८७० - २०१६. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बुलडाणा याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , कै . सिताराम जगताप मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या., 
अजिसपूर , पो . नांद्राकोळी, ता . बुलडाणा, जि . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
बियुडी-बियुडी- आरएसआर - एनसी -३३२ - २०१६-१७, दि . ५- ८ - २०१६ नुसार 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 
__ उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
संस्थाचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण ( अ ) “ पणन संस्था ” ( ब ) “ इतर कृषि संस्था ” असे आहे . 


अकोला : 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ . 


जी . जी . मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


भाग १ ( अ.वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . २८८३ . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 
क्र . जिदुविअ - अकोला - क - स . अ. मा .म . स . स . सं . एकबुर्जी- २२१८ - २०१६ . 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( पदुम), अकोला याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , सम्राट अशोक मागासवर्गीय मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्या., एकबुर्जी, ता . जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये करण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एकेएल-( डब्ल्युएसएम )-एआरजी -( ओ)-५०२- २०१६ , 
दिनांक ...... ऑगस्ट २०१६ हा आहे . 


भाग १ ( अ .वि .पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८८६ . 

क्र . जिदुविअ - बुल - क - २-बुलडाणा - मत्स्य - ८७२ -२०१६ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), बुलडाणा याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , जय अंबे मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या., धाड ( करडी ), 
पो . धाड , ता . बुलडाणा , जि . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी 
बियुडी - आरएसआर- एनसी- ३३३ - २०१६- १७, दि . ५- ८ - २०१६ नुसार नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 

उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण ( अ ) “पणन संस्था ” ( ब ) “ इतर कृषि संस्था ” असे 
आहे . 

एस . पी . कांबळे , 
बुलडाणा : 

सहाय्यक निबंधक , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ . सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 . 


